बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०५ मार्च, २०१९ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद यांचे पत्र 


क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/१००७८७ दि. १७/०२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बीड यांनी सदर रस्ते 
दर्जोत्नरत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 


जिल्हा परिषद, बीड यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, बीड यांचा ठराव विचारात घेऊन बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहेत. 
सामाविष्ट दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावया दर्जोन्नती 
क्रमांक व ची एकूण | नंतरचा क्रमांक/ 
लांबी लांबी नामाभिधान 
(कि.मी.) 
। राज्यमार्ग-५६ ते सांगवी - एकूरका - Zax । (०/००ते 98/00) | १९.०० सदर रस्ता प्रमुख 
माळेवाडी - राजेगांव ते राज्यमार्ग -६४ । जिल्हा | १९.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा मार्ग-३८ या 
रस्ता मार्ग रस्त्यामध्ये सामाविष्ट 
१३० करण्याचे प्रस्तावित 
आहे. परिणामी 
प्र.जि.मा.-३८ चे 


नामाभिधान विडा - 
पिंपळगांव - राज्यमार्ग 
-५६ ते सांगवी - 
एकूरका - माळेवाडी - 
राजेगांव ते राज्यमार्ग 
-६४ रस्ता. कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३७/नियोजन-२ 


०/०० ते २७/०० 
(२७.०० कि.मी.) असे 
होईल. 
ग्रामीण । (०/००ते ६/००) 
राज्यमार्ग-२०९ ते  साळेगांव मार्ग । ६.०० कि.मी. 
चिंचोलीमाळी - bas - हनुमतरपिंप्री | १२८ ३०.०० प्रमुख जिल्हा मार्ग 
माळेवाडी - धोतरा - रामेश्वरवाडी | ग्रामीण | (०/००ते 2/400) । कि.मी. ७५ 
डाकणवाडी - खाडेवाडे मार्ग ।२.५००कि.मी. 
ते राज्यमार्ग-६४ रस्ता. १३२ 
ग्रामीण | (०/०० ते 3/400) 
मार्ग ।३.५००कि.मी. 
933 
ग्रामीण | (०/००ते 4/400) 
मार्ग ।५.५०० कि.मी. 
१५५ 
ग्रामीण | (०/००ते ४/००) 
मार्ग ।४.००कि.मी. 
१५० 
ग्रामीण | (०/०० ते 3/00) 
मार्ग ।३.००कि.मी. 
१७६ 
ग्रामीण | (०/००ते 3/00) 
मार्ग ।३.००कि.मी. 
२२९ 
ग्रामीण । (०/०० ते २/५० 
मार्ग ।२.५००कि.मी. 
१८३ 
इतर । (०/००ते 20/00) प्रमुख जिल्हा मार्ग 
राज्यमार्ग -२२२ ते पिराचीवाडी - जिल्हा । २०.०० कि.मी. ३८.५०० ७६ 
दहिफळ (वडमाऊली) ते राज्यमार्ग- ५६ | मार्ग-१२९ कि.मी. 
ते धोतरापाटी - शिरूरघाट - पिट्टीघाट इतर | (0/00 ते 99/00) 
ते नांदूरघाट ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-४० | जिल्हा | 99.00 कि.मी. 
रस्ता. मार्ग-७१ 
ग्रामीण | (०/००ते 3/400) 
मार्ग ।३.५००कि.मी. 
०९ 
ग्रामीण | (०/००ते ४/००) 
मार्ग ।४.०कि.मी. 
933 
एकूण ८७.५०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३७/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील बीड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८७.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१७२३.७५० -- ८७.५००) म्हणजेच 
१८११.२५० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५०.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (२१०२.६०० - ५०.००) म्हणजेच २०५२.६०० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत ३७.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६७९६.८९० - ३७.५००) म्हणजेच ६७६९.३९० कि.मी. 
इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०३०५१७०५२२६९१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Pp fa ५ h a nt ou=Public Works Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e8 


Vi n a ya kra 0 Pp a t | | 14db5f8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant 


Vinayakrao Patil 
Date: 2019.03.05 17:07:31 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त,औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,बीड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, बीड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 

२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 

करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


<2 ७ ७ 2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


